माझी वसुंधरा अभियान 3.0 अंतर्गत प्राप्त बक्षीस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास (DPR) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
वर्धा नगरपरिषद, वर्धा 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (८)/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा: 

(१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२३/ प्र.क्र.४६/ 

तां.क.१, दिनांक ०५ जून, २०२३ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 

तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी 

झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान ३.० मधील ११ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२३ रोजी 
करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व सदर बक्षीस रकमेच्या 
विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ०५ जून, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये जाहिर 
करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाळ तयार करून, त्यास संदर्भीय क्रमांक (२) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ 
च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 
समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची आहे. 
२. त्यानुसार, बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 
दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियान ३.०अंतर्गत वर्धा नगरपरिषदेला 
प्राप्त होणाऱ्या एकूण रू. ०२.०० कोटी बक्षिसांच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा रू. २,००,००,९८९.०० 
(रुपये दोन कोटी नऊशे एकोणनव्वद फक्त) किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मुख्याधिकारी, वर्धा नगरपरिषद 
यांनी हहर अभियंता, अमरावती महानगरपालिका यांच्या तांत्रिक मान्यतेसह सादर केला आहे. वर्धा नगरपरिषदेने 
सादर केलेला सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (८)/ तां.क.१ 


करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३० जानेवारी, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात घेण्यात आला. 
सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, वर्धा नगरपरिषदेने सादर केलेल्या एकूण रू. २,००,००,९८९.०० (रुपये 
दोन कोटी नऊशे एकोणनव्वद फक्‍त) किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खालील अटी व शातींच्या 
अधिन झासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या 
जोडपफत्र-१मध्ये दर्शविण्यात आली आहेत. 


२. wel cardi 
१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा वर्धा नगरपरिषद राहील. 
२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक प्रगती 
अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचाळनाळयास पाठविण्यात यावा. 
३) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यापासून 
पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 
४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 
५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास, 
त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 
३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत वर्धा नगरपरिषदेस “अमृत” गटात नागपूर विभागस्तरावर रू. ०२.०० कोटी 
रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी रु. ०१.०० कोटी रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त 
परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली असल्याने वर्धा नगरपरिषदेस बक्षिस रकमेचा 
उर्वरित रू. ०१.०० कोटी (रुपये एक कोटी फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत 
वितरीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥॥४॥॥8॥०5॥॥.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२२३१६४५१०९५०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SURYAKANT KISAN NIKAM 
S U RYA KA NT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT AND 

CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3978ce8e745a9 1e0561f6f9473df7e92873ee7ac8c2f7c49ac520e61 

061ddded, postalCode=400032, st=M: 


rialNumber=3A94A 1F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B8946087E 
FOFB8BC7CD7314C27, cn=SURYAKANT KISAN NIKAM 


Date: 2024.02.23 16:54:50 +05'30' 


(सु. कि. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
२ मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (८)/ तां.क.१ 


4) 
) 
(9) 

) 
8) 
१०) 


मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग 

जिल्हाधिकारी, वर्धा 

मुख्याधिकारी, वर्धा नगरपरिषद , वर्धा 

निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.१८ (८)/ तां.क.१ 


जोडपत्र- 9 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र. १८ (८)/ तां.क.१, 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
अ. क्र. कामाचे स्वरूप 
आलेली रक्‍कम (रू.) 

ze 2 3 
Tree Plantation in Divider Various Road Within 

a ३१,८८,८८०.०० 
Council Limits 
Tree plantation @ Ward No 98 Open Space, Sai 

२ ९,४६,२७७.०० 
Mandir Open Space, SWM Open Space 
Road Tree Plantation @ Arvi Talkies to Gandhi 

3 ७,२६,१४३.०० 
Chouk 

४ | Nursery Development for Municipal Council 8,89,00%.00 
Tree Plantation Open Space Within Municipal 

4 १४,४६,०२९.०० 
Council Jurisdiction 
Miyawaki Plantation @ Old Municipal Council 

& 98,90, 289.00 
Building 

Zo Miyawaki Plantation @ MC Directed Plot ८,९७,३००.०० 
Drip irrigation system १७,५८,३९०.०० 
Solar on grid (8 Tukdojee Maharaj school premises 

९ १४,९९,१४०.०० 
१५ kWp 

१० | Percolation Pit @ ९ Location १०,१६,९३६.०० 

Lag |] Well Rejuvenation १,७८,०४४.०० 
Solar On-Grid @ Civil Line Dr. Babasaheb 

१२ ५,०६,८५१.०० 
Ambedkar Udhyan ५ kWp 

93 Solar On-Grid @ Utkarsh Udyan 4 kWp ५,०६,८५१.०० 
Solar On-Grid @ Indira Udyan Pratap Nagar ६ 

ow ६,०६,९५६.०० 
KWP 

१५ Solar On-Grid @ Itwara Chouk २ kWp २,२०,६४३.०० 
Solar On-Grid @ Municipal Council Building ५ 

१६ ५,०९,५५०.०० 
KWP 

1१% | Solar On-Grid @ Near Water Tank 32 KWP ३१,३४,१४८.०० 

१८ Majhi Vasundhara Competition 90,00,000,00 

एकूण २,००,००,९८९.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


